RNI No. MAHBIL /2009 / 35529 
Reg. No. MH /MR /South - 345 /2014 - 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक २६ ] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २१ - २७, २०१४ / श्रावण ३०- भाद्रपद -५, शके १९३६ 


[ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE 

(OPERATION ) BRIHAN MUMBAI 


(ii) The use of gestures or mimetic 
representations and the preparation , exhibition 
or dissemination of pictures , symbols, placards 
or any other objects or things which may 
offend the dignity , decency or morality 

(iii ) The practice of spraying or throwing 
coloured water, dyes or powder on pedestrians. 

(iv ) Preparation and or throwing of ballons 
filled with coloured or plain water or any 
liquid . 


No. CP ./XI/(6 )/Gokulashtami/811 ( 1 )/ 2014 . 
Whereas,Gokulashtami Festival is being celebrated 
from 17th August to 18th August 2014 . 

And whereas, acts throwing colour water 
indiscriminately and obscene utterances in public 
places are likely to lead to communal tension and 
breach of public peace . 

And whereas, I consider it necessary for the 
preservation of the public peace and public safety 
to prohibit certain acts mentioned hereunder . 

Now , therefore , I, Sanjay Barkund, Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Brihan 
Mumbai in exercise of the power conferred upon 
me by clauses (c ), (e) and (f) of sub -section (1 ) of 
section 37 read with sub -section (6 ) of section 2 
and sub -section ( 2 ) of section 10 of the Bombay 
Police Act , 1951 (Bom . Act XXII of 1951) do 
hereby prohibit the following acts throughout 
Brihan Mumbai : 


I direct that this order shall be published in 
local daily newspapers, in Official Gazettes and 
by affixing copies thereof at conspicuous public 
places and announcing the same through 
loudspeakers in Brihan Mumbai. 

This order will remain in force from 00 -00 
hours of 17th August 2014 to 24 -00 hours of 
18th August 2014 . 


Given under my hand and Seal this 14th August 
2014 . 


(i) The public utterances of obscene words or 
slogans or singing of obscene songs. 


SANJAY BARKUND , 
Deputy Commissioner of Police 
(Operations ), Brihan Mumbai. 


ATT 30 (ant. fa .g .) — 8 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २१ -२७, २०१४ / श्रावण ३० - भाद्रपद - ५, शके १९३६ 


त्रक 


उप जिल्हाधिकारी ( अति./निष्का .) तथा सक्षम प्राधिकारी, बांद्रा 
गृहनिर्माण भवन, तळमजला, रु.नं. ६८ , कलानगर , बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ . 

दुरुस्ती पत्रक 
ज्याअर्थी अधिसूचना क्र . SLM/ 1077/ 5280/ G . — दिनांक १४ जुलै १९७७ रोजी तत्कालीन उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांद्रा आणि सक्षम 
प्राधिकारी , महाराष्ट्र झोपटपट्टी सुधार मंडळ , मुंबई यांनी काढलेली आहे व सदरची अधिसूचना दिनांक १४ जुलै १९७७ चे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेली आहे . 

त्याअर्थी नवीन अधिसूचना क्र . डीसेओ/ ईएनसी- आरईएन / बांद्रा/ डब्लूएस - ५३५ / २०१४ , दिनांक २१ जुलै २०१४ अशी खालील दर्शविल्याप्रमाणे २०१४ 
प्रमाणे दुरुस्ती करण्यात यावी : 

तपशील 


___ ऐवजी 


असे वाचावे 


न . भू . क्र . 


क्षेत्र चौ . मी . 


न . भू .क्र . 


क्षेत्र चौ . मी . 


४११० 


५१२२. ९ 


४११०, ४११० / १ ते ११५ 


५१२१ . ५ 


बांद्रा , 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०१४ 


सही / 
उप जिल्हाधिकारी ( अति ./निष्का .), 
तथा सक्षम प्राधिकारी , बांद्रा . 


DEPUTY COLLECTOR ( ENC./ REM.), BANDRA 


Gruha Nirman Bhavan , Ground Floor, Bandra (E .), Mumbai 400 051. 


CORRIGENDUM 


In this Office Notification No. SLM / 1077 /5280 /G . — dated 14th July 1977 issued by the Deputy Chief 
Executive Officer and Competent Authority Maharashtra Slum Improvement Board , Bombay and which 
was published in the Maharashtra Government Gazette, on dated 14th July 1977 Now new Notification 
No. DCA /ENC -REM /Bandra /ws-535 / 2014 , dated 21st July 2014 as following correction to be made in 
public interest : 


FOR 


READ 


C . T . S . No . 


C . T . S. No . 


Area 
Sq. Mtrs . 

( 2 ) 


Area 
Sq. Mtrs . 
___ ( 2 ) 


( 1 ) 


( 1 ) 


4110 


5122. 9 


4110 , 4110/ 1 to 115 


5121 . 5 


Sd / 
Deputy Collector , 

( Enc./Rem .) and 
Competent Authority , 

Bandra. 


Bandra , 
dated 12th August 2014. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २१- २७, २०१४ / श्रावण ३० - भाद्रपद - ५ , शके १९३६ 


३ 


( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
( ५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
परवानगीदिलल्या सभा /मिरवणुका . 

(६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
असलेले ठिकाण . 


सदर मनाई आदेश दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी ००- ०५ वाजेपासून 
दिनांक २९ ऑगस्ट २०१४ रोजी २४ -०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध मुंबई पोलीस अधिनियम , 
सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे शहर , 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०१४ . 


विजय कांबळे , 
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर . 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश /१० / २०१४. ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन , रेल्वे भाडेवाढ, निषेधार्थ व 
जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव , धरणे , 
सभा इ. आयोजन केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच माहे 
ऑगस्ट , २०१४ मध्ये दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी स्वातंत्र्य दिन , 
दिनांक १७ ऑगस्ट २०१४ रोजी श्रीकृष्ण जयंती, दिनांक १८ ऑगस्ट 
२०१४ रोजी गोपाळकाला, पतेती ( पारशी फरवर्दिन मासांरंभ ), दिनांक 
२५ ऑगस्ट २०१४ रोजी पोळा, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
हरितालिका तृतीया व दिनांक २९ ऑगस्ट २०१४ रोजी श्रीगणेश चतुर्थी 
असे सण साजरे होणार आहेत . 

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 
अबाधित राखण्यासाठी मी , विजय कांबळे , पोलीस आयुक्त , ठाणे 
शहर , मुंबई पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७(१ ) व ( ३ ) 
अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

(१ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास 
इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. 
__ (२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधने 
जमा करणे. 

( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे 
इत्यादी . 

(५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 
( ६ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील 
शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

( ७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर 
सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 
___ “ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. ” 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार 
नाहीत. 

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
( २) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 
( ३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथेजमलेले 
लोक . 
भाग एक ( को. वि .पु.) - १अ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक विशा / ससाक / परीक्षा/ मनाई आदेश / ५ / २०१४. - ज्याअर्थी, 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१४ रोजी संघ लोकसेवा आयोगामार्फत नागरी 
सेवा ( पूर्व) परीक्षा - २०१४ ही ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील विविध 
माध्यमिक शाळेत व महाविद्यालयात घेतल्या जाणार आहेत . 
___ त्याअर्थी, परीक्षा केंद्राभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर 
जमाव जमून परीक्षा केंद्रातील इमारतीमधील सार्वजनिक मालमत्तेचे 
नुकसान करून सार्वजनिक शांतता भंग करण्याची दाट शक्यता आहे . 
तसेच झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स सेंटरस , टेलिफोन बुथ, मोबाईल फोन , 
डीजीटल डायरी , पेजर , मायक्रोफोन इत्यादींचा वापर करून गैरप्रकार 
केले जाण्याची दाट शक्यता नाकरता येत नाही . अशी खात्री झाल्याने , 

मी , विजय कांबळे, पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , मला इएक्सएम / 
०७८३ / ५५० / एसपीएल - २, गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ , दिनांक 
१ मे १९८३ अन्वये प्रधान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून परीक्षार्थी, 
परिवेश्रण परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी खेरीज करून 
परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास 
मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर ,फॅक्स सेंटर , टेलिफोन बुथ , 
मोबाईल फोन, पेजर , लॅपटॉप, आयपॉड इतर तत्सम साधनांचा वापर 
करण्यास व सदरची दुकाने , सेवा बंद ठेवण्याबाबत आदेश निर्गमित 
करीत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक २४ ऑगस्ट २०१४ रोजी ८ -०० ते १८ - ०० 
वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

मी सूचना देतो की , सदरहू आदेशाच्या प्रति माध्यमिक शाळेच्या व 
महाविद्यालयाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सहज दिसतील अशा ठिकाणी 
चिकटवून , ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून प्रसिद्धी करावी व तथा कागदोपत्री 
नोंदी घ्याव्यात . 


ठाणे शहर , 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१४ . 


विजय कांबळे , 
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर. 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २१- २७, २०१४ / श्रावण ३० - भाद्रपद - ५, शके १९३६ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई शहर 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
( झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण), मुंबई यांजकडून 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी - ४ / २५९५ / सन २०१४. - उप निबंधक 
क्रमांक एमयूएम ./ एसआरए / एचएसजी /( टी . सी ) / १२५५९ / ५३२ / 

सहकारी संस्था डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , विनायक 
२०१४- २०१५ / सन २०१४ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई 

प्रिमायसेस को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए । 
शहर ( झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ), मुंबई यांचे कडून मंजूर केलेल्या 
उपविधी प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , भव्या हाईट्स सहकारी गृहनिर्माण 

(डीओएम )/ जीएनए / ( ओ) /१६३० / सन २०१३ - २०१४ प्लॉट नं. एक्स 
संस्था मर्या., सी . एस . नं . २९८ ( पार्ट ) २९९ ते ३०५ , ३०५ आणि 

२० , गणेश मंदिरामागे , एम . आय . डी . सी . डोंबिवली ( पूर्व. ), 
३०६ (पार्ट ) , एफ . पी . नं . २४ , २५ , २६, ३५ , ३६, आणि ३७ , 

ता . कल्याण, जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
वडाळा इस्टेट , साऊथ स्किम नं . ५७, कात्रक रोड , वडाळा , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
मुंबई ४०० ०३१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
( १९६१ चा महा. २४ ) ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम . यू. एम ./ सहकारी नियम, १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
एस. आर. ए/ एच. एस . जी / (टीसी )/ १२५५९ / सन २०१४ , दिनांक २६ मे “ सर्वसाधरण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात 
२०१४ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 

आले आहे. 
अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 

आर. जी . गायकवाड, 
“ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक २५ मार्च २०१४ . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली. 
राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
मुंबई , सहकारी संस्था , मुंबई शहर , 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी - ३/ २४२९ / सन २०१४ . - उप निबंधक 
दिनांक २६ मे २०१४ . 

झो . पु. प्रा ., मुंबई . 

सहकारी संस्था डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , शांती ओम 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / (डीओएम ) / 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ २३५५ / सन २०१४. - उप निबंधक 

एचएसजी /( टीसी )/ २५९९८ / सन २०१४ सर्व्हे नं . १५९, हिस्सा नं . १३ व 
सहकारी संस्था डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री आर्शिवाद १४ , लोढा हेवन, निळजे, डोंबिवली ( पूर्व.), ता . कल्याण , जि . ठाणे . 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / (डीओएम )/ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा 
एचएसजी /(टीसी) / २५९९२ / सन २०१४ सर्व्हे नं . ५७, हिस्सा नं . १A( p) महा . २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
प्लॉट नं . ३,व्हिलेज जी . बी . पाथी , पांडुरंगवाडी, डोंबिवली ( पूर्व.), उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
ता . कल्याण, जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , नियम , १९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 

संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 

असे करण्यात आले आहे . 
सहकारी नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 

आर . जी . गायकवाड , 
करण्यात आले आहे . 

डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
आर. जी . गायकवाड , 

दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ . सहकारी संस्था, डोंबिवली. 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१४ . सहकारी संस्था, डोंबिवली . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -२ / २४१८ / सन २०१४. - उप निबंधक 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून सहकारी संस्था डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , भाविक को 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ ६२/ सन २०१४. - उप निबंधक ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/ (डीओएम ) / 
सहकारी संस्था डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , सुयोग एचएसजी / ( टीसी) / २५९९४ / सन २०१४ प्लॉट नं . ११३ एम . सहें 
अपार्टमेंट ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / 

नं . ११३, हिस्सा नं . १, शास्त्रीनगर , डोंबिवली ( पश्चिम ), ता . कल्याण , 
( डीओएम ) / एचएसजी /( टीसी )/ २६३५७/ सन २०१४ सर्वे नं . २५ , 

जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
हिस्सा नं . ३( पैकी ) ऊर्सेकरवाडी, रामनगर, डोंबिवली ( पूर्व. ), 
ता . कल्याण, जि . ठाणे . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 

( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
१९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात 

आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र नियम , १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
सहकारी नियम, १९६१ चे नियम १०( १) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
असे करण्यात आले आहे . 

आर. जी . गायकवाड , 
आर. जी . गायकवाड , डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 

दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. 
दिनांक २१ एप्रिल २०१४ . 

सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २१ - २७, २०१४ / श्रावण ३० - भाद्रपद - ५ , शके १९३६ ५ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . राजापूर 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई शहर , 
जिल्हा रत्नागिरी यांजकडून 

( झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ), मुंबई यांजकडून 
मध्यंतरीय आदेश 

आदेश 
क्रमांक सनिरा / प्र१ / मध्यं आदेश / उत्कर्षविद्याग्राहक / अव / ३७७ / क्रमांक झो . पु. प्रा ./ सनिस / कार्यासन -१ / टे . सी . ३ / सन २०१४/ 
२०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( सुधारित १०३७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २३ ( २ ) 
अधिनियम २०१३ ) चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 

अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी राजेश लव्हेकर सहायक 
अधिकारावरून मी बाळ परब , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई शहर . झो . प . प्रा . मुंबई , अर्जदार मे . 
ता . राजापूर, जिल्हा रत्नागिरी असा मध्यंतरीय आदेश देत आहे कि , 

वेस्ट एव्हेन्यू रिअलेटर्स प्रा .लि ., यांनी जाब देणार ओम शिवशंकर 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., दादर नायगाव विभाग, शंकर तानाजी 
उत्कर्ष विद्यामंदिर विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित , मु . पो . 

घाडी बुवा मार्ग, ग . द. आंबेकर मार्ग, परळ, भोईवाडा, मुंबई ४०० ०१२ 
शिवणे खुर्द, ता . राजापूर, जिल्हा रत्नागिरी या संस्थेचा कारभार बंद 

या संस्थेमधील सदनिका क्र . ७ई व ७ डब्ल्यू हस्तांतरित करण्याबाबत 
करण्यात येऊन उक्त संस्था अवसायनात घेत आहे . आणि याच 

संस्थेकडे केलेल्या अर्जावर अर्जदार यांनी या कार्यालयाकडे दाखल 
अधिनियमातील कलम १०३ प्रमाणे उक्त संस्थेवर सहायक सहकारी 

केलेले अपील मंजूर करीत आहे. 
अधिकारी, सहकारी संस्था, ता . राजापूर , जिल्हा रत्नागिरी यांची 

मी असेही आदेश देतो की , अर्जदार मे . वेस्ट एव्हेन्यू रिअलेटर्स प्रा . 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

लि ., यांना जाब देणार संस्थेने या आदेशाच्या तारखेपासून १ महिन्यांचा 
उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तंवर दावायोग्य हक्कांवर उक्त 

सभासद म्हणून संस्थेच्या दप्तरी व भाग दाखल्यावर नोंद घेऊन संस्थेचे 
संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 

भाग व कायदेशिर हक्क अर्जदार यांचे नाव हस्तांतरित करावेत . 
मालमत्ता, वस्तु , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ जुलै २०१४ रोजी माझे सही 
कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था 

कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 
अधिकार वरील नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन 

राजेश लव्हेकर , 
करावयाचा आहे . 

सहायक निबंधक , 
___ सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २५ मे 

सहकारी संस्था , मुंबई शहर , 
२०१४ रोजी दिला आहे . 

झो .पु. प्रा ., मुंबई. 
बाळ परब, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 
सहायक निबंधक , 

क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई 
सहकारी संस्था , राजापूर , 

__ आदेश 
जि . रत्नागिरी . 

क्रमांक मुंमं / उपनि / बी - २ / एकत्रिकरण / ३३४५ / २०१४. - महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १७ व नियम १६ अन्वये 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ता. राजापूर 

मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी नितीन काळे , उप निबंधक , 
जिल्हा रत्नागिरी यांजकडून 

सहकारी संस्था , मुंबई , गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई , याद्वारे 

प्रेस इंक्लेव्ह अॅस्टर को . ऑप . हौ . सोसायटी लि ., व प्रतिक्षा नगर 
__ मध्यंतरीय आदेश 

कपिल को . ऑप. हौ. सोसायटी लि ., या संस्था उपरोक्त नमूद कारणास्तव 
क्रमांक सनिरा/ प्र१ / मध्यं आदेश / सरस्वतीविद्या.वि . ग्राहक / अव / प्रेस इंक्लेव्ह अनमोल को . ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., मध्ये 
३७८ / २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सुधारित 

विलिनीकरणाचा दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा मसुदा आदेश 
अधिनियम २०१३ ) चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 

कायम करीत आहेत तसेच प्रेस इंक्लेव्ह अॅस्टर को . ऑप. हौ . सोसायटी 
अधिकारावरून मी बाळ परब , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

लि ., ( इ. क्र . एच -१७ ) व प्रतिक्षा नगर कपिल को . ऑप . हौ . सोसायटी 
ता . राजापूर , जिल्हा रत्नागिरी असा मध्यंतरीय आदेश देत आहे कि , 

लि ., ( इ.क्र . एच- १९ ) या संस्था प्रेस इंक्लेव्ह अनमोल को . ऑप . हौ . 

सोसायटी लि ., ( इ. क्र . एच -१८ ) या संस्थेमध्ये विलीनीकरणानंतर 
सरस्वती विद्यालय विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित , मु . पो . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्रेस 
पाचल , मु. पो . भू. ता . राजापूर, जिल्हा रत्नागिरी या संस्थेचा कारभार 

इंक्लेव्ह अॅस्टर को . ऑप. हौ . सोसायटी लि ., (इ. क्र . एच -१७ ) व 
बंद करण्यात येऊन उक्त संस्था अवसायनात घेत आहे . आणि याच 

प्रतिक्षा नगर कपिल को . ऑप . हौ . सोसायटी लि ., ( इ. क्र . एच - १९ ) या 
अधिनियमातील कलम १०३ प्रमाणे उक्त संस्थेवर सहाय्यक 

संस्थांची नोंदणी रद्द करून, तसेच संस्थेच्या एकत्रिकरणानंतर प्रेस 
सहकारी अधिकारी , सहकारी संस्था , ता . राजापूर , जिल्हा रत्नागिरी इंक्लेव्ह अनमोल को . ऑप. हौ . सोसायटी लि ., या नोंदणी कायम 
यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

केलेल्या संस्थेच्या नावात कायदा कलम १३ अन्वये बदल करून तिचे 
उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर 

नाव प्रेस इंक्लेव्ह को . ऑप . हौ . सोसायटी लि ., (इ.क्र . एच- १८ ) , 
उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल 

प्रतिक्षा नगर , प्रतिक्षा नगर, बस डेपो जवळ , सायन ( पू.), मुंबई- २२ , 

नोंदणी एमयूएम . / एमएचएडीबी / एचएसजी / ( टी . सी ) / १३०२८ / सन 
ती मालमत्ता, वस्तु , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , 

२०१०- २०११ याप्रमाणे संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था 

१९६० चे कलम ९ मधील तरतुदींनुसार कायम करणे प्रस्तावित करीत 
अधिकार वरील नियुक्त अवसायक यांच्या तात्काळ स्वाधीन 
करावयाचा आहे . 

सदरचे अंतिम आदेश आज दिनांक १४ जुलै २०१४ रोजी माझ्या 
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ मे 

सहीने व कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिले आहे . 
२०१४ रोजी दिला आहे . 
बाळ परब , 

नितीन काळे , 
सहायक निबंधक , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
सहकारी संस्था , राजापूर , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 
जि . रत्नागिरी . 

मुंबई. 


आहे . 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २१- २७, २०१४ / श्रावण ३० - भाद्रपद - ५ , शके १९३६ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर- उत्तर विभाग , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे यांजकडून 
___ मुंबई यांजकडून 

क्रमांक टीएनए/ डीडीआर / जीएनएल / ( ओ)/ १७७१/ २०१३-१४ / 

सन २०१४. जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे याद्वारे 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूआर -उ / जीएलएन / ( ओ)/२४७४ / २०१४ 

अधिसूचित करीत आहे की , देवश्री महिला नागरी सेवा सहकारी 
१५ / २०१५. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर -उत्तर विभाग , संस्था मर्यादित, ४ , ६०१, फाम को - ऑप . हौ . सो . लि ., सेक्टर - ११ , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , व्हिक्टोरी पार्क प्रिमायसेस कोपरखैरणे, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
को - ऑप . हौ . सोसा . लि ., सी . टी . एस . नं . ४९८ आणि ४९८ / 

१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 

नोंदविण्यात आलेली आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 
१ ते १४ , चंदावरकर लेन , बोरीवली ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०९२ 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , नियम क्र . १० (१) अन्वये 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 

तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ सामाजिक 
महा . २४ ) यांच्या कलम ९( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १०( १) अन्वयेतिचे 

नितिन काळे , 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर ठाणे , 

जिल्हा उप निबंधक , 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

दिनांक २७ मे २०१४ . 

सहकारी संस्था, ठाणे. 


मुंबई, 
दिनांक २० मे २०१४ . 


डॉ . किशोर मांडे , 

उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
आर- उत्तर विभाग , मुंबई. 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

क्रमांक टीएनए / डीडीआर/ जीएनएल / ( ओ) /१७७२ / २०१३-१४ / 
सन २०१४. - जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , संकल्प नागरी सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित ., शॉप नं . ३, साई समर्थ को - ऑप . हौ . सो . लि ., प्लॉट 
नं . ३७९ , सेक्टर- ६, नेरूळ, नवी मुंबई , जिल्हा ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) 
च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
नियम , नियम क्र . १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ सामाजिक संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

नितिन काळे , 
ठाणे, 

जिल्हा उप निबंधक , 
दिनांक २७ मे २०१४ . 

सहकारी संस्था , ठाणे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर - उत्तर विभाग , 

मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूआर-उ / एचएसजी /(टीसी) / १५४२९ / २०१४ 
१५ / २०१४. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर- उत्तर विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , स्नो ड्रॉप विंग ओ को 

ऑपरेटीव्ह हौ . सोसा. लि ., सी . टी . एस . नं . ९२७, न्य ९२७- ओ . 
सर्वे नं . ११५, हिस्सा नं . २, वाय. एम . सी . ओ, व्होली क्रॉस रोड , 
बोरीवली ( पश्चिम ), मुंबई ४०० १०३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था १९६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


डॉ . किशोर मांडे, 

उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
आर- उत्तर विभाग, मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी /एचएसजी /(टीसी)/ २९०५ / २०१४ - १५ / 
सन २०१४. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जि . रायगड. 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सदिच्छा गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था मर्यादित मुद्रे बुद्रुक , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चा नियम १०(१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे. 

भै. द. अहिरे , 
कर्जत , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ३१ मे २०१४ . सहकारी संस्था , कर्जत . 


मुंबई , 
दिनांक १७ मे २०१४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २१ - २७, २०१४ / श्रावण ३० - भाद्रपद- ५, शके १९३६ 


७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी /( टीसी ) / २८९८ / २०१४ - २०१५ / 
सन २०१४ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अंबर गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था मर्यादित , नानामास्तर नगर , ता . कर्जत , जि . रायगड 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली, व उक्त अधिनियम कलम 
१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० वा नियम 
१० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी सहकारी 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था ” असे । 
करण्यात आले आहे. 

भै. द . अहिरे 
कर्जत , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १२ मे २०१४ . सहकारी संस्था , कर्जत . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पेण - रायगड यांजकडून 

क्रमांक आरजीडी /पीईएन / जीएनएल / ( ओ) / ४३३ / २०१४ . 
सहायक निबंधक सहकारी संस्था, पेण - रायगड , जाहीर करतात की 
हलधर धान्यकोठी सहकारी संस्था मर्या., हमरापूर , ता . पेण , 
जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
मधील ( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली, 
आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचे नियम १९६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " 
असे आहे . 

दिनेश चव्हाण 
पेण , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ३० मे २०१४ . सहकारी संस्था , पेण- रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी /(टीसी) / २९०४ / २०१४ - २०१५ / 
सन २०१४ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , शिवानी रेसिडेन्सी 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, मुद्रे बुद्रुक , ता . कर्जत, जि . रायगड 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली, व उक्त अधिनियम , कलम 
१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० वा नियम 
१०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पेण- रायगड यांजकडून 
___ क्रमांक आरजीडी/ पीईएन / जीएनएल / ( ओ )/ ४४० /२०१४ . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पेण-रायगड , जाहीर करतात की 
श्रीकृष्ण धान्यकोठी सहकारी संस्था मर्या., वढाव, ता . पेण , 
जि . रायगड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
मधील (१९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यात आली, 
आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचे नियम १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " 
असे आहे . 

दिनेश चव्हाण 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ३१ मे २०१४ . सहकारी संस्था, पेण- रायगड . 


आहे . 


कर्जत , 


भै . द. अहिरे 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत . 


पेण, 


दिनांक २९ मे २०१४ . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पेण- रायगड यांजकडून 
___ क्रमांक आरजीडी/ पीईएन / जीएनएल / ( ओ)/ ४३८ / २०१४. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पेण - रायगड, जाहीर करतात की 
श्रीराम समर्थ धान्यकोठी सहकारी संस्था मर्या., वाक्रुळ , ता . पेण, 
जि . रायगड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
मधील ( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पेण - रायगड यांजकडून 
___ क्रमांक आरजीडी/ पीईएन / जीएनएल/ ( ओ) / ४३६ / २०१४ - २०१५ / 
सन २०१४ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पेण- रायगड , 
जाहीर करतात की जय हनुमान धान्यकोठी सहकारी संस्था मर्या. 
गडब , ता. पेण , जि . रायगड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आली, आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचे नियम १९६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " 
असे आहे . 

दिनेश चव्हाण 
पेण , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ३१ मे २०१४ . सहकारी संस्था , पेण- रायगड . 


आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट 
सहकारी संस्थाचे नियम १९६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
MIL M THशा 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” अर 

शा " अपन पवर्गीकरण “ दता संस्था " 
असे आहे. 

दिनेश चव्हाण 
पेण , 

सहायक निबंधक, 
दिनांक ३१ मे २०१४ . सहकारी संस्था , पेण- रायगड . 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २१ - २७, २०१४ / श्रावण ३० - भाद्रपद - ५, शके १९३६ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण - रायगड यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पेण - रायगड यांजकडून 

क्रमांक आरजीडी /पीईएन / जीएनएल / ( ओ)/ ४३९ / सन २०१४ . क्रमांक आरजीडी/ पीईएन / जीएनएल / ( ओ )/ ४३५ / २०१४ . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण- रायगड , जाहीर करतात की , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पेण - रायगड, जाहीर करतात की , 
ज्ञानराज धान्यकोठी सहकारी संस्था मर्या., जांभोशी, ता . पेण , 

जयभवानी धान्यकोठी सहकारी संस्था मर्या., कोप्रोली, ता . पेण , 
जि . रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 

जि . रायगड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
मधील ( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 

मधील ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 

आलेली आहे . 
आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र 

सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " 

वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " 

असे आहे . 
असे आहे . 

दिनेश चव्हाण, 
दिनेश चव्हाण, 

सहायक निबंधक , 
पेण , 

सहायक निबंधक, 

दिनांक ३१ मे २०१४ . सहकारी संस्था , पेण- रायगड . 
दिनांक ३१ मे २०१४ . सहकारी संस्था, पेण- रायगड . 


पेण, 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण - रायगड यांजकडून 

क्रमांक आरजीडी / पीईएन / जीएनएल / ( ओ )/ ४३७ /२०१४ . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण- रायगड, जाहीर करतात की , 
गणराज धान्यकोठी सहकारी संस्था मर्या., कामार्ली, ता . पेण , 
जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
मधील (१९६१ चा महा . २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " 
असे आहे . 

दिनेश चव्हाण, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ३१ मे २०१४ . सहकारी संस्था , पेण- रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पेण - रायगड यांजकडून 

क्रमांक आरजीडी / पीईएन / जीएनएल / ( ओ)/ ४३४ / २०१४. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण- रायगड, जाहीर करतात की , 
माऊली धान्यकोठी सहकारी संस्था मर्या., पाडले , ता . पेण , 
जि . रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
मधील ( १९६१ चा महा . ४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम १०( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " 
असे आहे . 

दिनेश चव्हाण , 
पेण, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ३० मे २०१४. सहकारी संस्था, पेण - रायगड . 


पेण, 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पेण - रायगड यांजकडून 
__ क्रमांक आरजीडी/ पीईएन / जीएनएल / ( ओ )/ ४३२ / २०१४ . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पेण- रायगड, जाहीर करतात की , 
श्रीसमर्थ धान्यकोठी सहकारी संस्था मर्या., शिर्कीग्राम , ता . पेण , 
जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
मधील ( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " 
असे आहे . 

दिनेश चव्हाण , 
पेण , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ३० मे २०१४ . सहकारी संस्था , पेण - रायगड . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई महानगर प्रदेश 

विकास प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक मुंबई / उपनि / मुंमप्रविप्रा/ नोंदणी / सन २०१४ / ३९. - उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 
मुंबई या द्वारे अधिसूचित करीत आहे की , आकाश को - ऑप. हौसिंग 
सोसा. लि ., बि . नं . ०६ , ओ. बी . कुकरेजा कॉलनी, फेज- २ , 
वाशीनाका, आर. सी . मार्ग, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० च्या (१९६१ चा महा . 
२४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व तिचा 
नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एमएमआरडीए/ एचएसजी/ टीसी / २९३ / २०१४ 
१५ , दिनांक १६ एप्रिल २०१४ असा आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , नियम १९६१ चा 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

नितिन दहीभाते, 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
मुंबई, 

___ मुंबई महानगर प्रादेश 
दिनांक १६ एप्रिल २०१४ . विकास प्राधिकरण , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २१- २७, २०१४ / श्रावण ३० - भाद्रपद - ५ , शके १९३६ 


९ 


जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / ठाणे / बी.६ / का . क. १५६ / अधि . प्रदान/ १०७४ / सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , दिलीप उढाण , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे या 
आदेशान्वये शताब्दी महिला सहकारी बँक लि ., लक्ष्मी पॅलेस , शॉप नं . ३ / ४ , एम . जी . रोड , गोडबोले हॉस्पिटल जवळ नौपाडा ठाणे (प.) , 
जि . ठाणे या बँकेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांना विशेष वसुली व विक्री अधिकारी म्हणून ठाणे जिल्हा 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व २( ब ) व १९६१ चे नियम १०७ , २( एच ) व ( जे ) नियम 
खालील उप नियम ( ३ ), ( ५ ), ( ६ ), ( ७ ) , ( ९ ) , ( १० ) , ( ११), व महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चे नियम १०७( १४ ) अन्वये विक्रीची 
किंमत कायम करण्याचे अधिकार वगळून नियम ( १२), (१३) , (१५ ), (१७ ), (१८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या दाखल्याची अंमबलजावणी 
करण्यासाठी दिनांक १ ऑगस्ट २०१४ ते ३१ जुलै २०१५ पर्यंत खालील अटीस अधीन राहून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील 
सहकारी कर्ज वसुलीसाठी करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अटी : 

( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, नियुक्ती, मुत्यु झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २ ) प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
(३ ) संबंधित संस्थेने अधिकार काढून घेणेबाबत कळविल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

( ४ ) प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला सहकार खाते महाराष्ट्र शासन , तीन सिंहांचे चिन्हांचा शिक्का , असे कोठेही उधृत 
करता येणार नाही. 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल , 
तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियमांचे 
पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा 
कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावांत विकली जाणार नाही, तोपर्यंत घेऊ नये . 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


हुद्दा 


( ४ ) 


१ श्री. हेमंत खडेराव गायकवाड . . व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी ठाणे जिल्हा. 
टीप . - सरचार्जची वसुल होणारी रक्कम वेळोवेळी शासकीय कोषागारात भरणा करण्याची खबरदारी घ्यावी . 


ठाणे, 


दिलीप उढाण , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे . 


दिनांक २७ जून २०१४ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
क्रमांक टी. एन .ए/ ( पी. एल. आर )/ एच. एस. जी /( टी . सी .)/ २६३३३ / 
२०१४ - १५ / सन २०१४. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , 
जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री निझार अली हसन । 

अल्ली नुरानी मुख्य प्रवर्तक अंबिका सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या., 
प्लॉट नं . आर. बी .-१८ , एम. आय. डी . सी . तारापूर, सालवड , ता . पालघर, 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ 
चा महा . २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , 
१९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सह भागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

संदिपान मते , 
पालघर , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २२ एप्रिल २०१४ . 

सहकारी संस्था, पालघर . 
भाग एक ( को .वि .पु.) - २ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
क्रमांक टी . एन .ए / ( पी . एल. आर) / एच. एस. जी / ( टी. सी.)/ २६३३६ / 
२०१४ -१५ / सन २०१४ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , 
जि . ठाणे याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , भगीरथ अपार्टमेंट सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था, मर्या., सर्व्हे नं. १४३- अ, वंजारी समाज हॉलच्या 
मागे , नवापूर रोड , बोईसर ( प. ), ता . पालघर , जि . ठाणे 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
महा. २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , 
१९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सह भागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे. 

संदिपान मते , 
पालघर , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २८ एप्रिल २०१४ . 

सहकारी संस्था , पालघर . 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २१ -२७, २०१४ / श्रावण ३० - भाद्रपद - ५, शके १९३६ 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / ठाणे/ बी . ६ / का . क . १५६/ अधि . प्रदान / १०७५ / सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , दिलीप उढाण , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे या आदेशान्वये 
अंबरनाथ जयहिंद को - ऑप . बँक लि ., प्लॉट नं . ४२, लोकमान्य टिळक रोड , अंबरनाथ ( प .), जि . ठाणे या बँकेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी 
खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांना विशेष वसुली व विक्री अधिकारी म्हणून ठाणे जिल्हा कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , 
१९६० चे कलम १५६ ( १ ) व २( ब ) व १९६१ चे नियम १०७, २( एच) व ( जे ) नियम खालील उप नियम ( ३ ), ( ५ ) , ( ६ ), ( ७ ) , 
( ९ ) , (१० ), ( ११ ) , व महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चे नियम १०७( १४ ) अन्वये विक्रीचीकिंमत कायम करण्याचे अधिकार वगळून 
नियम ( १२ ), ( १३ ), (१५), (१७), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या दाखल्याची अंमबलजावणी करण्यासाठी दिनांक १ मार्च २०१४ ते २८ 
फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत खालील अटीस अधीन राहून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुलीसाठी करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अटी : 


(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, नियुक्ती, मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३ ) संबंधित संस्थेने अधिकार काढून घेणेबाबत कळविल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

( ४ ) प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला सहकार खाते, महाराष्ट्र शासन , तीन सिंहांचे चिन्हांचा शिक्का, असे कोठेही उधृत 
करता येणार नाही . 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल , 
तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियमांचे 
पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा 
कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावांत विकली जाणार नाही , तोपर्यंत घेऊ नये . 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

( ३ ) 
१ श्री . व्ही . व्ही. सामंत . . मुख्य कार्यकारी वसुली व विक्री अधिकारी ठाणे जिल्हा. 

अधिकारी . 
२ श्री. अनंत अनुसकर 

अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी ठाणे जिल्हा. 
टीप . - सरचार्जची वसूल होणारी रक्कम वेळोवेळी शासकीय कोषागारात भरणा करण्याची खबरदारी घ्यावी. 


ठाणे . 


दिलीप उढाण, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे . 


दिनांक २७ जून २०१४ . 


प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , मुंबई विभाग 

यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक प्रादुविअ/मुंबई / क -१/ प्र. क्र . ६६ / १६०७/ २०१४. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , मीना आहेर , विभागीय उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) मुंबई विभाग, नवी मुंबई , रायगड , जिल्हा 
दूध उत्पादक सहकारी संघ मर्या., पेण , जि . रायगड या संघावर 
अवसायक म्हणून श्री . विठ्ठल सूर्यवंशी तत्कालिन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) रायगड - अलिबाग यांचे ऐवजी श्रीमती राखी 
मंगेश गावडे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रायगड 
अलिबाग यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . नवनियुक्त 
अवसायकानी संघाच्या दप्तराचा/ कागदपत्रांचा व दाव्या योग्य 
मालमत्तेचा त्वरित ताबा घ्यावा व अवसायनाबाबत पुढील कार्यवाही 
करावी. 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक ४ जुलै २०१४ रोजी माझे सही व 
शासन मुद्रेसह देण्यात येत आहे . 

मीना आहेर, 

विभागीय उप निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), मुंबई विभाग . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -२ /१५२० / सन २०१३. - उप निबंधक 
सहकारी संस्था डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , साई गिताई 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., नोंदणी क्रमांक टीएनए /(डीओएम) । 
एचएसजी / ( टीसी )/ २५६४७/ सन २०१३, सर्व्हे नं. ३३४ , हिस्सा नं . 
पैकी प्लॉट नं . ४ व ५, नवापाडा, सुभाष रोड, डोंबिवली ( प.) , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१३ . 


आर . जी . गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २१- २७, २०१४ / श्रावण ३० - भाद्रपद - ५ , शके १९३६ ११ 


उप निबंधक सहकारी संस्था, ठाणे शहर , ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उपनि / ठाश / बी - १/ प्रसाद / नासप / समापन क . २१ / आदेश / 
४७७१ / सन २०१४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, प्रताप 
पाटील, उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे शहर , ठाणे, प्रसाद नागरी 
सहकारी पत संस्था मु. कौसा, मुंब्रा, ठाणे या संस्थेची महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व त्याखालील नियम १९६१ नुसार 
नोंदणी क्रमांक टीएनए /( टीएनए) / आरएसआर /(सीआर)/ ५२७/ १९८८ 
८९, दिनांक १९ जुलै १९८८ अन्वये करण्यात आलेली नोंदणी या 
आदेशान्वये रद्द करीत आहे व तिचे एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून 
असलेले अस्तित्व संपुष्टात आणण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शासन मुद्रेसह आज दिनांक 
२९ मार्च २०१४ रोजी दिला आहे . 


( ४ ) 


सहायक निबंधक सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 

अंतिम आदेश 
वाचले . - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 

चे कलम २१. 
( २ ) या कार्यालयाकडील अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिक / अ / अवसायन / कनकसिंधु / 
पर्यटन ससं / अंतिम आदेश / दिनांक ३ मार्च 

२०१४ . 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० व 

नियम १९६१ मधील नियम ८९ ( ४ ) 
अन्वये अवसायनक यांनी जाहीर केलेली 
नोटीस . 
अवसायक कनकसिंधु निसर्ग पर्यटन सेवा 
सहकारी संस्था मर्या., कणकवली , 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग यांनी दिनांक 
१३ मे २०१४ रोजीने संस्थेची नोंदणी रद्द 

करणेबाबतचा दिलेला अहवाल . 
( ५ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 

१९६० चे कलम १०९( २ ). 
क्रमांक सनिक / अ / अवसायन / कनकसिंधु पर्यटन / १७४०/ नोंदणी 
रद्द / सन २०१४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम २१ व १०९ ( २) अन्वये प्राप्त अधिकार मिळाल्यावरून 
मी , आर . बी . कांबळे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कणकवली, ता . कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग या आदेशाद्वारे कनकसिंधु 
निसर्ग पर्यटन सेवा सहकारी संस्था मर्या. कणकवली ता . कणकवली, 
जि . सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्रमांक एसडीजी / के. के. आय./ जीएनएल ( ओएल ) / 
१०५६ / सन २००७ , दिनांक १ मार्च २००७, या संस्थेची उपरोक्त 
वाचले क्रमांक ४ चा अवसायकांचा अंतिम आदेश स्वीकारून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज बंद 
झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


प्रताप पाटील, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, ठाणे शहर , ठाणे . 


उप निबंधक सहकारी संस्था , ठाणे शहर, ठाणे यांजकड़न 

आदेश 
क्रमांक उपनि /ठाश/ बी -१/ नासप / समापन क. २१ / आदेश/ ४७७२ / 
सन २०१४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , प्रताप पाटील , उप 
निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे शहर , ठाणे , दिवा गावदेवी नागरी 
सहकारी पत संस्था मर्या., नारायण निवास , बंदर रोड , दिवा, ठाणे 
या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व 
त्याखालील नियम १९६१ नुसार नोंदणी क्रमांक टीएनए/ (टीएनए) / 
आरएसआर / (सीआर) / ८३४ /१९९६ , दिनांक ७ नोव्हेंबर १९९६ 
अन्वये करण्यात आलेली नोंदणी या आदेशान्वये रद्द करीत आहे 
व तिचे एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून असलेले अस्तित्व संपुष्टात 
आणण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शासन मुद्रेसह आज दिनांक 
२९ मार्च २०१४ रोजी दिला आहे . 


कणकवली, 
दिनांक २६ मे २०१४ 


आर. बी . कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कणकवली , 

जि . रत्नागिरी . 


प्रताप पाटील , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, ठाणे शहर, ठाणे . 


भाग एक ( को . वि . पु.) - २अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २१- २७, २०१४ / श्रावण ३० - भाद्रपद - ५, शके १९३६ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे शहर, ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उपनि / ठाश / बी - १/ यशोदीप / नासप / समापन / क - २१ / आदेश / 
४७७५ / सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , प्रताप 
पाटील, उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे शहर , ठाणे , यशोदीप 
नागरी सहकारी पतसंस्था म ., मुंब्रा-पनवेल रोड, मुंब्रा, ठाणे या 
संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील 
नियम , १९६१ नुसार नोंदणी क्रमांक टीएनए / (टीएनए ) / आरएसआर / 
( सीआर) / १०५९ / १९९८ -९९ , दिनांक १७ जुलै १९९८ अन्वये । 
करण्यात आलेली नोंदणी या आदेशान्वये रद्द करीत आहे व तिचे 
एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून असलेले अस्तित्व संपुष्टात आणण्यात 
येत आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शासन मुद्रेसह आज दिनांक 
२९ मार्च २०१४ रोजी दिला आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे शहर, ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उपनि / ठाश / बी -१/शिवकृपा / नासर्प / समापन / क - २१ / आदेश / 
४७७७ / सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , प्रताप 
पाटील, उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे शहर, ठाणे , शिवकृपा 
नागरी सहकारी पत संस्था मर्या., कल्याण रोड, खिडकाळी, ठाणे 
या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व 
त्याखालील नियम १९६१ नुसार नोंदणी क्रमांक टीएनए / (टीएनए) / 
आरएसआर / (सीआर) / ११४० / सन १९९९ - २०००, दिनांक २६ नोव्हेंबर 
१९९९ अन्वये करण्यात आलेली नोंदणी या आदेशान्वये रद्द करीत 
आहे व तिचे एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून असलेले अस्तित्व 
संपुष्टात आणण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शासन मुद्रेसह आज दिनांक 
२९ मार्च २०१४ रोजी दिला आहे . 


प्रताप पाटील , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, ठाणे शहर , ठाणे . 


प्रताप पाटील , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, ठाणे शहर , ठाणे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे शहर, ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उपनि/ ठाश / बी -१/ युनिक फार्मा/ पनोप / समापन / क -२१ / 
आदेश / ४७७६ / सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
प्रताप पाटील, उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे शहर , युनिक 
फार्मास्युटिकल एम्प्लॉईज को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि ., 
प्लॉट नंबर ए- १५४/ १५५, रोड नं . २५, वागळे इस्टेट , ठाणे या 
संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील 
नियम १९६१ नुसार नोंदणी क्रमांक टीएनए / (बीएनके ) / सीआर / 
१८५ / सन १९७४ , दिनांक ७ ऑक्टोबर १९७४ अन्वये करण्यात 
आलेली नोंदणी या आदेशान्वये रद्द करीत आहे व तिचे एक 
व्यक्तीभूत संस्था म्हणून असलेले अस्तित्व संपुष्टात आणण्यात येत 
आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शासन मुद्रेसह आज दिनांक 
२९ मार्च २०१४ रोजी दिला आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे शहर ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उपनि / ठाश/ बी - १/ एकात्मता / नासप / समापन / क - २१ / आदेश / 
४७७८ / सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , प्रताप 
पाटील, उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे शहर , ठाणे , एकात्मता 
को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई-पुणे रोड , कौसा-मुंब्रा, 
ठाणे या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व 
त्याखालील नियम , १९६१ नुसार नोंदणी क्रमांक टीएनए /( टीएनए ) / 
आरएसआर /(सीआर)/ १२४२ / २००१-०२, दिनांक २६ एप्रिल २००१ 
अन्वये करण्यात आलेली नोंदणी या आदेशान्वये रद्द करीत आहे 
व तिचे एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून असलेले अस्तित्व संपुष्टात 
आणण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शासन मुद्रेसह आज दिनांक 
२९ मार्च २०१४ रोजी दिला आहे . 


प्रताप पाटील, 


प्रताप पाटील , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, ठाणे शहर , ठाणे . 


उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, ठाणे शहर , ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २१ - २७, २०१४ / श्रावण ३० - भाद्रपद - ५, शके १९३६ १३ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे शहर , ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उपनि /ठाश / बी -१/ एचबीबीएल / पनोप / समापन / क- २१ / 
आदेश / ४७७९ / सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
प्रताप पाटील , उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे शहर , ठाणे, एच . 
बी . बी . एल . एम्प्लॉईज को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लि ., 
रोड नं . २३, वागळे इस्टेट , ठाणे ( प.), ठाणे या संस्थेची महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियम , १९६१ 
नुसार नोंदणी क्र . टिएनए/ (टीएनए) / बीएनके /( ओ) / २०१ / सन १९७५ 
७६ , दिनांक २७ डिसेंबर १९७५ अन्वये करण्यात आलेली नोंदणी 
या आदेशान्वये रद्द करीत आहे व तीचे एक व्यक्तीभूत संस्था 
म्हणून असलेले अस्तित्व संपुष्टात आणण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शासन मुद्रेसह आज 
दिनांक २९ मार्च २०१४ रोजी दिला आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे शहर, ठाणे यांजकडून 

आदेश 
____ क्रमांक उपनि / ठाश / बी -१/ आशा ब्रदर्स / पनोप / समापन / क -२१ / 

आदेश / ४७८१/ सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
प्रताप पाटील , उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे शहर, ठाणे, आशा 
ब्रदर्स एम्प्लॉईज को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लि ., नौपाडा, ठाणे 
( प.), ठाणे या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व त्याखालील नियम , १९६१ नुसार नोंदणी क्र . टीएनए / (टीएनए) / 
( ओ) १५५ बीएनके / सन १९८०, दिनांक ३० ऑगस्ट १९८० अन्वये 
करण्यात आलेली नोंदणी या आदेशान्वये रद्द करीत आहे व तीचे 
एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून असलेले अस्तित्व संपुष्टात आणण्यात 
येत आहे . 
__ सदरचा आदेश माझ्या सही व शासन मुद्रेसह आज 
दिनांक २९ मार्च २०१४ रोजी दिला आहे. 


प्रताप पाटील , 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था , ठाणे शहर , ठाणे . 


प्रताप पाटील, 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, ठाणे शहर , ठाणे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे शहर, ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उपनि / ठाश / बी - १/ कृष्णा स्टील / पनोप / समापन / क - २१ / 
आदेश / ४७८० / सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
प्रताप पाटील, उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे शहर , ठाणे , कृष्णा 
स्टील एम्प्लॉईज को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लि ., नौपाडा , 
ठाणे ( प.), ठाणे या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व त्याखालील नियम , १९६१ नुसार नोंदणी क्र . टीएनए / 
( टीएनए )/ बीएनके / ( ओ) / १५५/ सन १९८० , दिनांक ३० ऑगस्ट 
१९८० अन्वये करण्यात आलेली नोंदणी या आदेशान्वये रद्द करीत 
आहे व तीचे एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून असलेले अस्तित्व 
संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शासन मुद्रेसह आज 
दिनांक २९ मार्च २०१४ रोजी दिला आहे. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , ठाणे शहर, ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उपनि / ठाश / बी - १/ आशिर्वाद / ग्राहक / समापन / क - २१ / आदेश 
४७८२/ सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , प्रताप 
पाटील , उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे शहर, ठाणे आशिर्वाद 
ग्राहक सहकारी संस्था मर्या., उथळसर , कोलबाड , ठाणे ( प .), ठाणे 
या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील 
नियम , १९६१ नुसार नोंदणी क्र . टीएनए / टीएनए / कन्झ्यु./ ४४५ / 
सन १९९५- ९६ , दिनांक २९ नोव्हेंबर १९९६ अन्वये करण्यात 
आलेली नोंदणी या आदेशान्वये रद्द करीत आहे व तीचे एक 
व्यक्तीभूत संस्था म्हणून असलेले अस्तित्व संपुष्टात आणण्यात 
येत आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शासन मुद्रेसह आज 
दिनांक २९ मार्च २०१४ रोजी दिला आहे . 


प्रताप पाटील , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे शहर, ठाणे . 


प्रताप पाटील , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे शहर , ठाणे . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २१- २७, २०१४ / श्रावण ३० - भाद्रपद - ५, शके १९३६ 


( ४ ) 


सहायक निबंधक सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून सहायक निबंधक सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 
वाचले. - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

वाचले. - (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ . 

१९६० चे कलम २१ . 
( २) या कार्यालयाकडील अंतिम आदेश 

( २ ) या कार्यालयाकडील अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिक / अ / अवसायन / श्रीराम / 

क्रमांक सनिक / अ / अवसायन / सांगवे ना . 
पा . वा .स.सं. / अंतिम आदेश / सन २०१३ , 

पा ./ पा . वा . स.सं ./ अंतिम आदेश / सन 
दिनांक २४ आक्टोबर २०१३ . 

२०१३, दिनांक २४ आक्टोबर २०१३. 
( ३) महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १९६० व 

( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १९६० व 
नियम , १९६१ मधील नियम ८९( ४ ) 

नियम, १९६१ मधील नियम ८९ ( ४ ) 
अन्वये अवसायनक यांनी जाहीर केलेली 

अन्वये अवसायनक यांनी जाहीर केलेली 
नोटीस . 

नोटीस . 
( ४ ) अवसायक श्रीराम पाणीवापर सहकारी 

अवसायक सांगवे नागझरी बंधारा 
संस्था मर्या. नांदगांव यांनी दिनांक 

पाणीवापर सहकारी संस्था मर्या. सांगवे , 
२० मार्च २०१४ रोजीने संस्थेची नोंदणी 

ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, यांनी 
रद्द करणेबाबतचा दिलेला अहवाल . 

दिनांक २० मार्च २०१४ रोजीने संस्थेची 
( ५ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

नोंदणी रद्द करणेबाबतचा दिलेला अहवाल . 
१९६० चे कलम १०९(२). 

( ५ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
अंतिम आदेश 

१९६० चे कलम १०९ (२). 
क्रमांक सनिक / अ / अवसायन / श्रीराम पाणीवापर / पा. वा.स. सं./नोंदणी 

अंतिम आदेश 
रद्द/ १४९४ / सन २०१४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , ___ क्रमांक सनिक / अ / अवसायन / सांगवे नागझरी / बंधारा पा. बा .स.सं. / 
१९६० चे कलम २१ व १०९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकार नोंदणी रद्द / १५०० / सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
मीळाल्यावरून मी , आर. बी. कांबळे , सहायक निबंधक , सहकारी १९६० चे कलम २१ व १०९ (२) अन्वये प्राप्त अधिकार 
संस्था, कणकवली, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग या आदेशाद्वारे मीळाल्यावरून मी , आर. बी . कांबळे , सहायक निबंधक , सहकारी 
श्रीराम पाणीवापर सहकारी संस्था मर्या. नांदगांव, ता . कणकवली , संस्था, कणकवली, ता . कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग या आदेशाद्वारे 
जि . सिंधुदुर्ग , नोंदणी क्रमांक एसडीजी / के. के . आय./ एलएफटी / सांगवे नागझरी बंधारा पाणीवापर सहकारी संस्था मर्या. सांगवे 
१०५३ / सन २००४ , दिनांक २० ऑक्टोबर २००४ , या संस्थेची __ ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्रमांक एसडीजी / के . के . आय./ 
उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ चा अवसायकांचा अंतिम आदेश एलएफटी/ १०५२/ सन २००४ , दिनांक २० जुलै २००४ , या संस्थेची 
स्वीकारून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ चा अवसायकांचा अंतिम आदेश 
२१ नुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 

स्वीकारून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
या आदेशाच्या तारखेपासून संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज बंद 

२१ नुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 
झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . ___ या आदेशाच्या तारखेपासून संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज बंद 
सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे. 

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

आर. बी. कांबळे , 
कणकवली , सहायक निबंधक , 

आर. बी . कांबळे, 
दिनांक २७ मार्च २०१४ . सहकारी संस्था , कणकवली . 

कणकवली , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २७ मार्च २०१४ . सहकारी संस्था , कणकवली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २१ - २७, २०१४ / श्रावण ३० - भाद्रपद - ५, शके १९३६ १५ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे शहर, ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उपनि / ठाश / बी -१ / नासप / समापन क . २१ / आदेश / ४७८३/ 
कौसाना / सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , प्रताप 
पाटील, उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे शहर , ठाणे, कौसा नागरी 
सहकारी पत संस्था म., आनंद कोळीवाडा , मुंब्रा, ठाणे या संस्थेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियम 
१९६१ नुसार नोंदणी क्रमांक टीएनए /( टीएनए )/ आरएसआर / (सीआर)/ 
६९६ / सन १९९३- ९४ , दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९४ अन्वये करण्यात 
आलेली नोंदणी या आदेशान्वये रद्द करीत आहे व तिचे एक 
व्यक्तीभूत संस्था म्हणून असलेले अस्तित्व संपुष्टात आणण्यात येत 


आहे . 


सदरचा आदेश माझे सही व शासन मुद्रेसह आज दिनांक 
२९ मार्च २०१४ रोजी दिला असे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 
वाचले. - (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० चे कलम २१. 
( २ ) कार्यालयाकडील अंतिम आदेश क्रमांक 

सनिक / अ / अवसायन / पावणादेवी शिवडाव / 
पा. वा . स. सं ./ अंतिम आदेश / सन २०१३ , 

दिनांक २४ आक्टोबर २०१३. 
( ३ ) महाराष्ट सहकारी अधिनियम , १९६० व 

नियम १९६१ मधील नियम ८९( ४ ) 
अन्वये अवसायनक यांनी जाहीर केलेली 

नोटीस . 
( ४ ) अवसायक पावणादेवी पाणीवापर सहकारी 

संस्था मर्या. शिवडाव, ता . कणकवली, 
जि . सिंधुदुर्ग , यांनी दिनांक २० मार्च 
२०१४ रोजीने संस्थेची नोंदणी 

करणेबाबतचा दिलेला अहवाल . 
( ५ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० चे कलम १०९ ( २ ). 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिक / अ / अवसायन / पावणादेवी /शिवडाव / पा. वा . सं. सं ./ 
नोंदणी रद्द/ १५०६ / सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ व १०९ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकार मिळाल्यावरून 
मी , आर. बी . कांबळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, 
ता . कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग या आदेशाद्वारे पावणादेवी पाणीवापर 
सहकारी संस्था मर्या., शिवडाव, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग , 
नोंदणी क्रमांक एसडीजी / के . के . आय./ एलएफटी / १०५१/ सन १९९७, 
दिनांक १७ सप्टेंबर १९९७, या संस्थेची उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ 
चा अवसायकांचा अंतिम आदेश स्वीकारून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज बंद 
झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


प्रताप पाटील, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे शहर , ठाणे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिक / अ / अवसायन / आ . औ.उ./ स.सं./ १६८५ / अंतिम 
आदेश / सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व नियम ( १९६१) व महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ चे कलम 
१०२( २) १०३( १ ) ( २ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करून 
मी , आर . बी . कांबळे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली, 
आदिनाथ औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वारगांव , 
ता . कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग या संस्थेचा कामकाज / व्यवहार 
गुंडाळून संस्था अवसायनात घेण्यात येत आहे व कलम १०३ 
अन्वये सदर संस्थेवर सहकारी अधिकारी श्रे . २., कणकवली यांची 
ऋणपरीशोधक म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे . 

सदर आदेश माझ्या स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेसह नोंद करुन 
आज दिनांक ६ मे २०१४ रोजीने निर्गमित करण्यात येत आहे . 


कणकवली, 
दिनांक २७ मार्च २०१४ . 


आर. बी . कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कणकवली . 


कणकवली, 
दिनांक ६ मे २०१४ . 


आर. बी . कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कणकवली, 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २१ -२७, २०१४ / श्रावण ३० - भाद्रपद - ५ , शके १९३६ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 
वाचले. - (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० चे कलम २१ . 
(२ ) या कार्यालयाकडील अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिक / अ / अवसायन /निर्झर / 
पा . वा .स .सं . / अंतिम आदेश / सन २०१३, 
दिनांक २४ आक्टोबर २०१३ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम १९६१ मधील नियम 
८९ ( ४ ) अन्वये अवसायनक यांनी जाहीर 

केलेली नोटीस . 
( ४ ) अवसायक निर्झर पाणीवापर सहकारी 

संस्था मर्या., असलदे, ता . कणकवली, 
जि . सिंधुदुर्ग , यांनी दिनांक २० मार्च 
२०१४ रोजीने संस्थेची नोंदणी रद्द 

करणेबाबतचा दिलेला अहवाल . 
( ५ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०९ ( २) . 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिक / अ / अवसायन /निर्झर / पा. वा . स.सं ./नोंदणी रद्द / १५१२ / 
सन २०१४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
२१ व १०९ ( २) अन्वये प्राप्त अधिकार मिळाल्यावरून मी , आर . 
बी . कांबळे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली, 
ता . कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग या आदेशाद्वारे निर्झर पाणीवापर 
सहकारी संस्था मर्या., असलदे, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग , 
नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ के. के. आय. /एलएफटी /१०६१/ सन २००८ , 
दिनांक २८ मार्च २००८ , या संस्थेची उपरोक्त वाचले क्रमांक ( ४ ) 
चा अवसायकांचा अंतिम आदेश स्वीकारून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज बंद 
झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 
वाचले. - (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० चे कलम २१ . 
( २ ) या कार्यालयाकडील अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिक / अ / अवसायन / श्री पावणादेवी / 
पा . वा .स.सं. / अंतिम आदेश / सन २०१३, 

दिनांक २४ आक्टोबर २०१३. 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० व नियम १९६१ मधील नियम 
८९ ( ४ ) अन्वये अवसायनक यांनी जाहीर 
केलेली नोटीस . 
अवसायक श्री पावणादेवी सहकारी 
पाणीवापर संस्था मर्या., तोंडवली , 
ता . कणकवली , 
जि . सिंधुदुर्ग, यांनी दिनांक २० मार्च 
२०१४ रोजीने संस्थेची नोंदणी रद्द 

करणेबाबतचा दिलेला अहवाल . 
( ५ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० चे कलम १०९( २ ). 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिक / अ / अवसायन / श्री पावणादेवी तोंडवली/ पा. वा. स. सं ./ 
नोंदणी रद्द/१५१८ / सन २०१४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ व १०९ ( २) अन्वये प्राप्त अधिकार 
मिळाल्यावरून मी , आर. बी . कांबळे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, कणकवली, ता . कणकवली , जिल्हा सिंधदर्ग या आदेशाद्वारे 
श्री पावणादेवी सहकारी पाणीवापर संस्था मर्या., तोंडवली, ता . कणकवली, 
जि . सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ के. के . आय./ एलएफटी/ 
१०५९ / सन २००८ , दिनांक १८ मार्च २००८ , या संस्थेची उपरोक्त 
वाचले क्रमांक ( ४ ) चा अवसायकांचा अंतिम आदेश स्वीकारून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज बंद 
झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे. 

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


कणकवली , 
दिनांक २७ मार्च २०१४ . 


आर . बी . कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कणकवली . 


कणकवली , 
दिनांक २७ मार्च २०१४ . 


आर. बी . कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कणकवली. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR: SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


